संभाव्य दुष्काळ परिस्थीतीत चारा टंचाईवर 
उपाययोजना म्हणून गायरान/ वैयक्तिक 
जमिनीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतर्गत चारा पिकांची 
लागवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.५३/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : ०९ जुले, २०२४ 

वाचा :- 
शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.५३/मग्रारो-१, दिनांक ०७.०६.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०७.०६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.५ 
खालीलप्रमाणे आहे. 

“सदर कामांकरिता वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग 
इत्यादि विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा राहतील. इतर विभागांना त्यांच्या विभागांच्या योजनांशी संबंधीत 
कल्याणकारी योजना राबविताना या विभागाशी सल्ला मसलत करून प्रस्तुत चारा लागवडीची कामे करता 
येतील.” 


या ऐवजी 


सदर कामांकरिता वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग, 
ग्रामपंचायती इत्यादि विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा राहतील. इतर विभागांना त्यांच्या विभागांच्या योजनांशी 
संबंधीत कल्याणकारी योजना राबविताना या विभागाशी सल्ला मसलत करून प्रस्तुत चारा लागवडीची कामे 
करता येतील. 


असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०९१७५३२५३९१६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJANA : 
albba3e: , 

P RA D E E P K H O P D E serialNut 5835a30dd240a2d86c82fb33fbSd7bcbf5 13d6ebb 

b4eff8873d4e0aecc934db5, cn=SANJANA PRADEEP KHOPDE 


Date: 2024.07.09 18:06:13 +05'30' 


signed by SANJANA PRADEEP KHOPDE 
|, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Plannini 9 


voog 


167a166279e5 1 cd3F1cc6e1 Ob6 1 ce9868a859260375 


(संजना खोपडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता - 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई -३२ 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई-३२ 
४. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२४/प्र.क्र.५३/मग्रारो-१ 


षु . 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर 
९. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्राळय, मुंबई-३२ (प्रसिध्दिकरिता) 

. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगरे बगळून) सर्व 
. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपुर 

.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

.संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे 

.संचालक, फलोत्पादन, पुणे 

. संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 

. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
.महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

.सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (मुंबई, मुंबई उपनगरे 


वगळून) सर्व 


. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय. 

. सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) विभाग पुणे 

२५. 


कक्ष अधिकारी, संग्राम कक्ष, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(महाऑनलाईनवर प्रसिध्दीसाठी) 


. निवडनस्ती (रोहयो-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


